सहायक प्राध्यापक, स्थापत्य अभियांत्रिकी, 
शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालये, 
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी महाविद्यालयीन 
शिक्षक सेवा (गट-अ) या पदावर सरळसेवेने 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- उवतंशि/तांशि-१/३३/१४/प्र.क्र.(१०२/१३) 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २१ डिसेंबर, २०१७. 


संदर्भ -१) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पत्र क्र. १५(१/ (७९)/१७४३४/सात-अ, 
दि. १४ फेब्रुवारी, २०१७ व २७ जुले, २०१७ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना क्र.एसआरव्ही-२०१७/प्र.क्र.११४/ 

कार्या-१२,दि. १५ जून, २०१७. 

शासन निर्णय :- 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने संदर्भ क्र. ०१ येथील पत्रांन्वये सहायक प्राध्यापक, स्थापत्य अभियांत्रिकी, 

शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालये, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी महाविद्यालयीन शिक्षक सेवा, गट-अ या 
पदासाठी एकूण १० उमेदवारांची शिफारस केली आहे. त्यापैकी सदर पदावर रूजू होण्यास इच्छुक असलेल्या 
०६ उमेदवारांची, सहायक प्राध्यापक, स्थापत्य अभियांत्रिकी या पदावर खालील विवरणानुसार त्यांच्या 
नावांसमोर दर्शविण्यात आलेल्या नियुक्तीच्या ठिकाणी, ते ज्या दिनांकांपासून सदर पदाचा पदभार स्वीकृत 
करतील त्या दिनांकांपासून, दोन वर्षांच्या परिविक्षाधीन कालावधीसाठी रू. १५६००- ३९१०० अधिक ग्रेड पे 
रू. ६०००/- या वेतनश्रेणीत तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. सदर उमेदवारांची नियुक्‍ती, 
सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना क्र. एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.१५६/कार्या.१२, दि. २८ एप्रिल, २०१५ नुसार 
विहित करण्यात आलेल्या “महाराष्ट्र शासकीय गट-अ व गट-ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदावर सरळसेवेने 
/ पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसुली विभाग वाटप नियम- २०१५” व त्यामध्ये संदर्भीय क्र. ०२ अन्वये करण्यात 
आलेल्या सुधारणा नियमानुसार करण्यात येत आहे. 


अ. | उमेदवाराचे गु.क्र | वर्गवारी | आयोगाची | वाटप करण्यात | नियुक्तीचे ठिकाण | अभिप्राय 
क्र । नांव शिफारस । आलेला महसूली 
विभाग 
१ | श्री. लांडगे राहूल | ०३ | इ.मा.व. | खुला-३ | नागपूर शासकोय शि 
नामदेवराव अभियांत्रिकी 
महाविद्यालय, चंद्रपूर 
२ | श्री. टेकाडे ०५ | इ.मा.व | इ.मा.व-१ | नागपूर शासकोय | 
श्रीकांत अरूणराव अभियांत्रिकी 
महाविद्यालय, नागपूर 


शासन निर्णय क्रमांकः उवतंशि/तांशि-१/३३/१४/प्र.क्र.(१०२/१२३) 


३ | श्रीमती पर्वत ०६ ।इ.मा.व ।इ.मा.व । नागपूर शासकीय षि 
सरिता (महिला)-१ अभियांत्रिकी 
शालिकराम महाविद्यालय ,चंद्रपूर 
४ | श्री. जाधव विकास | ०७ | वि.जा.( | वि.जा.(अ)-| नाशिक शासकीय चारित्र्य 
प्रकाशा 3) q अभियांत्रिकी पडताळणी 
महाविद्यालय, जळगाव। अहवालाच्या 
अधीन राहून 
५ | श्रीमती लाळे ०९ | खुला ।खुला पुणे शासकोय | 
स्मिता विनायक (महिला)-१ अभियांत्रिकी 
महाविद्यालय ,कराड 
६ | श्री. डोंगरे अनिळ | * ।अ.जा. | अ.जा. नागपूर शासकीय शि 
मदनलाल अभियांत्रिकी 
महाविद्यालय ,चंद्रपूर 


** श्री. डोंगरे अनिल मदनलाल यांच्या गुणानुक्रमाबाबत यथावकाश स्वतंत्रपणे आदेश निर्गमित करण्यात येतील. 


२. वरील प्रमाणे करण्यात आलेली नियुक्‍ती ही दोन वर्षांचा परिविक्षाधीन काळावधी समाधानकारकरित्या 
पूर्ण करण्याच्या व खालील अटींच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे:- 


१ उपरोक्त नमूद उमेदवारांनी सदर sear निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत 
नियुक्तीच्या ठिकाणी रुजू व्हावे अन्यथा एक महिन्यानंतर सदर नियुक्तीचे आदेश आपोआप रद्द होतील. 
उमेदवारांनी त्यांचा रुजू अहवाल संबंधित संस्था प्रमुखांकडे सादर करावा. 

2) एखाद्या उमेदवारास विहीत कालावधीत अपरिहार्य, उचित कारणास्तव रुजू होण्यासाठी मुदतवाढ हवी 
असल्यास संबंधिताने सदर शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून दहा दिवसांच्या आत अपर मुख्य 
सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडे अर्ज सादर करावा. तद्नंतर प्राप्त झालेले अर्ज 
विचारात घेतळे जाणार नाहीत. विहित काळावधीत मुदतवाढीसाठी अर्ज करणा-या उमेदवारांना मुदतवाढ 
देण्यासंदर्भात अंतिम निर्णय शासनाचा राहील. 

३) वरील उमेदवारांनी हिंदी व मराठी भाषा परीक्षा अगोदरच उत्तीर्ण केली नसेल किंवा सदर भाषा परीक्षा 
उत्तीर्ण होण्यापासून सूट मिळाली नसेल तर यासंबंधी असलेल्या नियमानुसार भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होणे 
SMAI आहे. तसे न झाल्यास त्यांची वेतनवाढ प्रचलित नियमानुसार रोखून ठेवण्यात येईल. 

४ शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. प्रशिक्षण-२०००/प्र.क्र.६१/२०००/३९,दि. ०७.०८.२००१ 
अन्वये शासन सवेतील नियुक्‍तीकरीता संगणक हाताळणी/वापराबाबतचे ज्ञान एक आवश्‍यक अर्हता म्हणून 
निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. प्रशिक्षण- 
२०००/प्र.क्र.६१/२०००/३९, दि. १९.०३.२००३ अन्वये आवश्‍यक प्रमाणपत्र नियुक्ती आदेशाच्या दिनांकापासून 
दोन वर्षाच्या आत उपलब्ध करुन देणे आवश्‍यक आहे. जर त्यांनी विहित मुदतीत प्रमाणपत्र उपलबध करुन 
feo नाही तर उक्त कालावधी संपताच त्यांच्या सदर पदावरील सेवा कोणतीही पूर्वसूचना न देता समाप्त 
करण्यात येतील. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः उवतंशि/तांशि-१/३३/१४/प्र.क्र.(१०२/१२३) 


५) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अंनियो-१००९/प्र.क्र.३२/सेवा-४, दि. १८.०८.२००९ मधील 
तरतूदीनुसार दि. ०१ नोव्हेंबर, २००५ पूर्वी शासन सेवेत Palace आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या 
शासकीय कर्मचा-याने त्याच किंवा अन्य विभागातील निवृत्तीवेतनार्ह आस्थापनेच्या पदावरील नियुक्तीसाठी 
दि. ०१ नोव्हेंबर, २००५ पूर्वी किंवा त्यानंतर कार्यरत अर्ज केला असेल तर अशा प्रकरणी शासन परिपत्रक, वित्त 
विभाग क्र. अंनियो-१००६/८७/सेवा-४, दि. १२ जानेवारी, २००७ मधील (i) (iv) AA नमूद केलेल्या सर्व अटींची 
पूर्तता झाल्यास संबंधित महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी 
योजना लागू ठरतील. दि. १८.०८.२००९ च्या परिपत्रकात (i) (iv) येथील नमूद सर्व अटींची पूर्तता ज्या प्रकरणी 
होत नसेल, SAM शासकीय कर्मचा-यास नवीन राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू ठरतील. 
६ सदर उमेदवारांचे परिविक्षाधीन कालावधीतील काम किंवा वर्तणूक अयोग्य, अपेक्षित दर्जाची नसल्यास 
अथवा असमाधानकारक आढळल्यास त्यांची सेवा कोणतीही पूर्व सूचना न देता समाप्त करण्यात येईल अथवा 
सेवेतून कमी करण्यास ते पात्र ठरतील. 
७ संबंधित प्राचार्य, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालये, यांनी वरील उमेदवारांचा परिविक्षाधीन 
कालावधी समाप्तीबाबतचा प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. परिवि -२७१५ / प्र.क्र.३०२/ 
आठ, दि. २९/०२/२०१६ मधील नमूद केलेल्या तरतुदीनुसार विहीत कालावधीत संचालक, तंत्रशिक्षण 
यांचेमार्फत शासनास पाठवावा. 

सदर उमेदवारांना पहिली वेतनवाढ परिविक्षाधीन कालावधीतील एक वर्षाचा कालावधी पूर्ण 
झाल्यानंतर देण्यात यावी व दुसरी वेतनवाढ परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त झाल्याचे आदेश निर्गमित 
करण्यात आल्यानंतर देण्यात यावी. 
८) उपरोक्त उमेदवारांचे वेतन महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील तरतूदीनुसार निश्चित 
करण्यात यावे. तथापि, सदर नियुक्ती स्वीकारण्यापूर्वी जे उमेदवार शासन सेवेत कार्यरत असतील त्यांची 
वेतननिश्चिती वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.वेतन-१२८९/प्र.क्र.२/९०/ सेवा-३, दि.२३ मार्च, १९९४ अन्वये 
विहीत करण्यात आलेल्या अटींनुसार करण्यात यावी. 
९) & सदर नियुक्ती उमेदवाराने सादर केलेल्या प्रमाणपत्रांच्या सत्यासत्यतेवर अवलंबून राहील. 
उमेदवारांनी सादर केलेली प्रमाणपत्रे नियुकक्‍्तीनंतर खोटी अथवा बनावट आढळल्यास सदर उमेदवाराची 
नियुक्‍ती आपोआप संपुष्टात येईल. 
qo) सदर उमेदवारांचे सेवानिवृत्तीचे वय प्रचलित नियमानुसार राहील. 
११) वरीलपैकी ज्या उमेदवारास सेवेत रुजू झाल्यानंतर सेवेचा राजीनामा द्यावयाचा असेल, त्यास शासन 
परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एसआरव्ही-१०९२/१०३३/प्र.क्र.३३/९२/८,दि. ०२/१२/१९९७ मधील 
तरतुदीनुसार शासनाला किमान एक महिन्याची आगाऊ नोटीस किंवा एक महिन्याचे वेतन देणे आवश्‍यक 
राहील. मात्र गैरशिस्त, सेवानियमांचा भंग इ. कारणांसाठी एखाद्या उमेदवाराची सेवा समाप्त करण्यासाठी 
वरीलप्रमाणे नोटीशीचे बंधन शासनावर असणार नाही. 
१२) वरील विवरणपत्रातील अनुक्रमांक ०४ येथील उमेदवाराचा चारित्र्य व पूर्वचारित्र्य पडताळणी अहवाल 
अद्याप अप्राप्त असल्याने त्याची नियुक्‍ती सदर अहवालाच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. संबंधित 
उमेदवाराने त्याचा चारित्र्य व पूर्वचारित्र्य पडताळणी अहवाल, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय 
क्र. चारित्र्य-२११७/प्र.क्र.४८३/२०१७/१६अ, दि. २८/०८/२०१७ नुसार नियुक्‍ती आदेशाच्या दिनांकापासून 
सहा महिन्याच्या आत सादर करणे आवश्‍यक आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः उवतंशि/तांशि-१/३२३/१४/प्र.क्र.(१०२/१२३) 


अनुक्रमांक ०४ येथील उमेदवार वगळता अन्य सर्व उमेदवारांचे वैद्यकीय तपासणी अहवाल व चारित्र्य 
व पूर्वचारित्र्य पडताळणी अहवाल झासनास प्राप्त झाले आहेत. त्याबाबतची नोंद संबंधितांच्या सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी. 
१३) वरील उमेदवारांना अनुज्ञेय वेतनश्रेणीव्यतिरिक्‍्त शासन वेळोवेळी ठरवेल त्या दराने महागाई भत्ता, 
घरभाडे भत्ता व स्थानिक पूरक भत्ता अनुज्ञेय राहील. उमेदवारास नियुक्तीच्या ठिकाणी उपस्थित राहण्यासाठी 
प्रवास भत्ता देण्यात येणार नाही. 
१४ विशिष्ट ठिकाणी पदस्थापना / बदली / नियुक्‍ती मिळविण्यासाठी खासदार / आमदार /लोकप्रतिनिधी 
/ खाजगी व्यक्‍ती किंवा संघटना यांचेमार्फत दडपण अथवा दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्यास संबंधित 
उमेदवारांविरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम, १९७९ मधील तरतुदीनुसार शिस्तभंगविषयक 
कार्यवाही करण्यात येईल. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१७१२२११२३५०८०४०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Sameer Laxman 


rashtra, ou=Higher And Technical 


a it, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
6ab4a357b0e2247b4328b5 7f45f509bf 1 bfbd20c865128a01 


4. 
8421¢354bddc5, 


Dhere al 
समीर ढेरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति: 
सर्व संबंधित उमेदवार (ई- मेल व्दारे) 

प्रत:- 

१) मा. मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२) संचालक, तंत्रशिक्षण, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

३) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 

४) सह संचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, नागपूर/पुणे/नाशिक (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत) 


५) प्राचार्य, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, चंद्रपूर / नागपूर /कराड / जळगाव (तंत्रशिक्षण 
संचालनालयामार्फत) - वरील उमेदवारांना रुजू करुन घेताना त्यांच्या शैक्षणिक तसेच इतर मूळ 
प्रमाणपत्रांची तपासणी करुन ते पात्र असल्याची संस्थाप्रमुखांनी स्वत: खात्री करावी व सदर उमेदवारांना 
हजर करुन घ्यावे व त्याबाबतचा अहवाल संचालक, तंत्रशिक्षण यांच्यामार्फत शासनास तात्काळ सादर 
करावा. तसेच संबंधित संस्थाप्रमुखांनी या आदेशातील ज्या उमेदवारांची नियुक्‍ती अटींच्या अधिन राहून 
केली आहे, त्या उमेदवाराकडून विहित मुदतीत या अटींची पूर्तता करुन घेऊन त्याबाबतचा कार्यपूर्तता 
अहवालदेखील संचालक, तंत्रशिक्षण यांच्यामार्फत शासनास सादर करावा. 

६) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

७ जिल्हा कोषागार आधिकारी, चंद्रपूर/नागपूर/सातारा/जळगाव, 

८) अपर मुख्य सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

९) निवड नस्ती-तांशि-१. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


